वाचा: 


सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 


अनुदाने ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती, 


जि.अमरावती यांना द्यावयाच्या अनुदानाचे वाटप 
लेखाशिर्ष-२४१५ ०३३९. सहावा हप्ता(वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१५ 

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 

दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


१. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, दि.१७.०९.१९९३. 

२. शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.प्रशिक्षण११९९/प्र.क्र.५८१/६१,दि. २३.९.१९९८ 

३. शासन परिपत्रक क्र.-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 

४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ व दि. ०५.०२.२०२४. 

५. शासन निर्णय क्रमांक अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३४/आस्था १५, दि.१९.०४.२०२३, दि.२१.०७.२०२३, दि.२१.०९.२०२३, 
दि.०९.११.२०२३ व दि.२८.१२.२०२३. 


प्रस्तावना - 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता “मागणी क्र. एल-३, २४१५, कृषिविषयक संशोधन ०१- 
पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य (०१) (०३) श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती यांच्या विद्यमाने 
अमरावती येथे ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे व त्याचा दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२४१५०३३९)” 
यांना ३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेतरसाठी रु.९४०.०० हजार (रुपये नऊ लक्ष, चाळीस हजार फक्त) व 


३६ - सहाय्यक अनुदाने वेतनासाठी रु. ५५६५.०० हजार (रुपये पंचावन्न लक्ष, पासष्ठ हजार फक्त) असे 
एकूण रु. ६५०५.०० हजार (रुपये पासष्ठ लक्ष, पाच हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात 
आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी आतापर्यंत ५ हप्ते वितरीत करण्यात आळे असून आता 


सहावा हप्ता वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, शिवाजीनगर, 


अमरावती यांना वाचा येथील क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये आतापर्यंत खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन 


देण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


दि.१९.०४.२०२३ 
पहिला हप्ता (२०%) 


वेतनेतर 


१८८.०० 


99.93.00 


शासन निर्णय 
दि.२१.०७.२०२३ 
दुसरा हप्ता 
(१४%) (वेतन) 


७७९.१० 


शासन निर्णय । झासन निर्णय 
दि.२१.०९.२०२३| दि.०९.११.२०२३ 
तिसरा हप्ता चौथा हप्ता 


(१४%) (वेतन) 


७७९.१० 


(१६%) (वेतन) 


८९०.४० 


शासन निर्णय 
दि.२८.१२.२०२२३ 
पाचवा हप्ता 


वेतनेतर(५०%) 


९४9०.०० 


८९०.४० 


(रक्‍कम : हजारात) 
एकुण वितरीत निधी 


वेतन 


६५८.०० | ४४५२.०० 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३४/आस्था १५ 


2. आता,वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.०५.०२.२०२४अन्वये ३६ - सहायक अनुदाने 
(वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १५% मर्यादेत निधी वित्त विभागाकडून उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. सदर मर्यादेच्या अधिन राहून ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, शिवाजीनगर, 
अमरावती यांना ३६ - सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता रु.9००.०० हजार (रुपये सात 
लक्ष फक्त) इतके अनुदान सहावा हप्ता म्हणून वितरित करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


2. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक, ग्राम विकास 
विभाग, क्रमांक प्रशिक्षण- ११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम 
विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या अनुंषगाने उपायुक्त (आस्था), अमरावती विभाग, अमरावती 
यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा अनुदान अदा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच 
संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च 
करावा. 


४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित 
उपायुक्‍त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


प. हा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण, ०१- पिक संवर्धन, 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (०१)(०३) श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती यांच्या विद्यमाने 
अमरावती येथे ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे व त्याचा दर्जा वाढविणे (अनिवार्य), ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) (२४१५ ०३३९)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो यावर्षी लेखाशिर्षांतर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
तसेच सदर खर्च त्याच संकेतांकाखाळी खर्च पडतो आहे या बाबत ताळमेळ घालून खातरजमा 
करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा शासनास कळवावे. सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना) हे काम पाहतील. 


g. विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन/वेतनेतर 
या बाबीवर प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक 
तेवढी रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. उपरोक्‍त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत 
केले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतनाकरिता दरमहा किती अनुदान 
HAA आहे याची पूर्वसूचना संबंधित आयुक्त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने 
वेतनाकरिता अनुदान वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३४/आस्था १५ 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 
अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ नागपूर 
यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण केंद्र / संस्था, 
मदत / सुविधा पुरवतील. 


८. हा शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग 
१, उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार अनुक्रमांक ४, परि. २७ (२) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून तसेच वित्त विभागाकडीलझासन परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/आर्थ-३, दि.०५.०२.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१२१०३८४३७१२० असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT D. 
POPAT D. ssi 


DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, o=Rural 


Development Department, ou, 
DESHMUKH 0०५५७५० 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती (२ प्रती) 

२. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
३. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुकत कार्यालय, अमरावती. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 

९. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, जि. अमरावती. (२ प्रती) 

१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, व वित्त-७, ग्राम विकास विभाग 

११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


